(१४ पैकी शासन निर्णय क्रमांक १०) 

फ़ौजदारी खटल्यातील सिध्दापराध प्रमाण 
वाढविण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत... 
दोषारोप गुणवत्ता तपासणीकरता मध्यवर्ती 
संनियंत्रण समिती स्थापन करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक -डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.३८०/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, दुसरा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २३ जून, २०१६ 


वाचा - शासन निर्णय क्रमांक:-डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.१०/पोल-१०, दिनांक १२ मे २०१५. 


शासन शुध्दिपत्रक: 


संदर्भाधिन दिनांक 92.4.2094 च्या शासन निर्णयातील (शासन निर्णय क्रमांक १०) परिच्छेद 2 


मधील तक्त्यातील अनुक्रमांक २ मध्ये न्याय दंडाधिकारी न्यायाळयाकरिता तसेच सत्र न्यायालयाकरिता 


गठीत केलेल्या मध्यवर्ती संनियंत्रण समितीच्या संरचनेत खालील प्रमाणे बदल करण्यात येत आहेः- 


अ.क्र | न्याय दंडाधिकारी न्यायाळयाकरीता अ.क्र. | सत्र न्यायालयाकरिता 

२ सहाय्यक संचाळक ऐवजी सहाय्यक | २ जिल्हा सरकारी अभियोक्ता ऐवजी जिल्हा 
संचाळक किंवा त्यांचा प्रतिनिधी आणि सरकारी अभियोक्ता किंवा त्यांनी नियुक्‍त 
संबंधित तालुक्‍यातील वरीष्ठ सहाय्यक केळेला सहायक सरकारी वकील व 
सरकारी अभियोक्ता अतिरिक्‍त सरकारी अभियोक्ता 


३. सदर झासन शुध्दिपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१६०६२४११३६३४६९२९ असा आहे. हे 


शुध्दिपत्रक डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Dattatray Santaram 
Patil 


Dattatray DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 
1 postalCode=400032, st=Maharashtra, 
S a nta ra mM P atl | cn=Dattatray Santaram Patil 


Date: 2016.06.24 11:41:02 +05'30' 


(द.सं. पाटील) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय मुंबई. 
३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः डीपीपी-२०१२/प्र.क्र.३८०/पोल-१० 


४. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन, मुंबई 
५. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
६. प्रधान सचिव व विधी परामर्श, विधी व न्याय विभाग मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, विशेष, मंत्रालय, मुंबई 
. सर्व पोलीस आयुक्‍त 
९. विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सर्व परिक्षेत्र 
१०. सर्व अपर पोलीस महासंचालक 
११. सर्व पोलीस अधीक्षक 
१२. संचालक, अभियोग, संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१३. मा.राज्यमंत्री (हाहरे) यांचे खाजगी सचिव 
१४. मा.राज्यमंत्री (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव 
१५. सर्व सह सचिव/उप सचिव, गृह विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
१६. सर्व कार्यासने गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


